आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता शासकीय आश्रमशाळांचे 
बांधकाम (टिएसपी)लेखाशीर्ष (४२२५ ११०९) 
या अंतर्गत निधी वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २५ नोव्हेंबर ,२०२२ 
वाचा 
शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 
शासन निर्णय,आ.वि.वि.,समक्रमांक,दि.०९.०६.२०२२. 
3) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.११.११.२०२२. 
४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.११.११.२०२२. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, चंद्रपूर यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.१५.११.२०२२. 


A -O 
Go DS 


Cc 
a 
पट 


प्रस्तावना - 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थीक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील 
भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१७) 
आश्रमझाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी रु. ४००००.०० 
लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या 
शासन परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत 
करण्यास प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार माहे नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंतचा खर्च 
भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ४२ टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब क्र.५३-मोठी 
बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. ८४००.०० लाख (अक्षरी 
रुपये daa कोटी फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर झासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a | २ ३ PB 
a अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक १०२ ६५५५.६८ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक २० १८४४.३२ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण १२२ ८४००.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या एकूण १२२ कामांकरीता रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


&) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय 
मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १२२ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे मार्फत 
सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी व 
वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ठाणे/अमरावती/'चंद्रपुर 
यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर केलेल्या 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन 
तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व शार्तीचे 
पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


8. सदर शासन निर्णय fea विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११७१३३९२६७३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VIESING (See 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


ie=400032, st=Maharashtra, 
{0e8608020fad0064f5bd3c61 SbeS666dc0 


2.5. 
र्ग4 8cc18559d514472ba, 
pseudonym=DDE30B7B971C12ACSE78F6BE2C672CA 
11B7A98CE, 
serial Number=2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7 
15, 


B5SD3A883E72EFAS74CASE29FF528BC80 
cn=VIJESING FATTESING VASAVE 


Date: 2022.11.25 19:13:18 +05'30" 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


zs 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र. 

८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/तचंद्रपूर 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर. 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. कार्यासन-५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 3 | ४| 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
शासकोय आश्रमशाळा हरणबारी ता.सटाणा जि.नाशिक येथील मुलीचे 
ES 803.48 ५०.०० 
वसतिगृह बांधकाम करणे. 
: शासकीय आश्रमशाळा खिरविरे येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता. अकोले जि वि त्त 
अहमदनगर 
शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलांचे वसतीगृह-१ बांधणे ता. अकोले 
३ ८९९.०० ७०.०० 
जि अहमदनगर 
‘ शासकोय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलांचे वसतीगृह 2 बांधणे ता. अकोले जि oe aoe 
अहमदनगर 
MAD आदिवासी आश्रमशाळा विष्णापुर ता.चोपडा जि.जळगांव येथे 
S| anda इमारत बांधकाम करणे चीत oe 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा AAA ता.अकोले जि.अहमदनगर या 
६ | शौक्षणिक संकुलामध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांकरीता निवासस्थान इमारत ७९८.१० ७०.०० 
बांधकाम करणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मवेशी ता.अकोले जि.अहमदनगर या 
७ | शैक्षणिक संकुलामध्ये बहुउद्देशीय हॉल बांधकाम करणे ३६३.५६ ५०.०० 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मवेशी ता.अकोले जि.अहमदनगर या 
८ | शैक्षणिक संकुलामध्ये शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा करीता शालेय ८८९.९० १००.०० 
इमारत बांधकाम करणे 
MAPS आदिवासी आश्रमशाळा वडकळंबी ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
९ | मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे Boke? nee 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा चिरखान ता.शहादा जि.नंदुरबार येथे 
pe मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ६८०.२१ ६०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा रामपुर ता.शहादा जि.नंदुरबार येथे 
a १ | मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ६८०.२१ ६०.०० 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ढोंगसागंळी ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
१२ १२२७.०५ ९०.०० 


मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 3 i, ee | 
शासकोय आश्रमशाळा असली ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे मुलीचे 
१३ वसतीगृह बांधकाम करणे १२९६.०८ ९०.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे 
MAPA आश्रमशाळा चुलवड ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे मुलींचे 
48 वसतीगृह बांधकाम करणे १३२४.१६ ९०.०० 
वसतीगृह बांधकाम करणे 
dé शासकोय आश्रमशाळा MAGS ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे शालेय गा र 
: : 0,00 
४ | इमारत बांधकाम करणे 
शासकीय आश्रमशाळा हातधुई ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे मुलींचे 
१६ | वसतीगृह व शालेय इमारत बांधकाम करणे व रील eee 
शासकोय आश्रमशाळा लोभाणी ता.तळोदा जि.नंदुरबार येथे शालेय इमारत 
१७ Siero कता ६१९.५१ ७०.०० 
बांधकाम करणे 
शासकोय आश्रमशाळा माणी ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती 
१८ स्वयंपाकगृह 0 इमारत बांधकाम र करणे ३९०.५४ ५०.०० 
स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे 
र शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ता.कळवण जि.नाशिक येथे मध्यवर्ती मतात व 
: : . 0,00 
स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे ह 
MAPA आश्रमशाळा कोळेवाडी ता.राहुरी जि.अहमदनगर येथे मुलीचे 
२० वसतीगृह व Sopa बांधकाम करगे 9389.65 400,00 
वसतीगृह व शालेय इमारत बांधकाम करणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कोळदा ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
२१ | मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे (क्षमता १४४) ५७९७? ह 1) 
MAPA आदिवासी आश्रमशाळा बंधारे ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
२२ | कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान बांधकाम करणे 1030.¢0 स्य 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा बोरचक ता.नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
२३ | कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान बांधकाम करणे ८७४.९९ ९०.०० 
MAPA आदिवासी आश्रमशाळा TARTS ता. नवापुर जि.नंदुरबार येथे 
२४ इमारत बांधकाम कां ९५४.२१ ९०.०० 
शालेय इमारत बांधकाम करणे 
शासकोय आश्रमशाळा सोनखुर्द ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे मुलींचे 
२५ ११५४.२५ ९०.०० 


वसतीगृह बांधणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 3 1 aa 
शासकोय आश्रमशाळा वडफळी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे मुलीचे 
२८ वसतीगृह दंगा १०९८.८६ ९०.०० 
वसतीगृह बांधणे. 
शासकीय आश्रमशाळा बर्डी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे मुलांचे : : 
२७ | वसतीगृह बांधणे. as re 
MAPA आश्रमशाळा चुलवड ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे मुलांचे 
RC वसतीगृह बांधणे १०३२.४६ ७०.०० 
वसतीगृह बांधणे. 
शासकोय आश्रमशाळा असली ता. धडगांव जि. नंदुरबार येथे मुलांचे 
२९ वसतीगृह बांधणे १०३२.४६ ८०.०० 
वसतीगृह बांधणे. 
शासकोय आश्रमशाळा शिर्वे ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह 
30 र १०९०.३२ ८०.०० 
बांधणे. 
शासकोय आश्रमशाळा गांडोळे ता. दिडोरी जि. नाशिक येथे शालेय इमारत 
S91 बावणे १३८०.७३ ९०.०० 
शासकोय आश्रमशाळा म्हसगण ता. पेठ जि. नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह 
x षु 
३२ बांधणे. ae ee 
शासकोय आश्रमशाळा आसरबारी ता. पेठ जि. नाशिक येथे मुलींचे 
33 वसतीगृह बांधणे १०५७.१६ ९०.०० 
वसतीगृह बांधणे. 
MAPA आश्रमशाळा दहिदुले ता. सटाणा जि. नाशिक येथे शालेय इमारत 
३४ | cet ११०१.७० १००.०० 
बांधणे 
MAPA आश्रमशाळा दळवट ता. कळवण जि. नाशिक येथे मुलींचे 
३५ वसतीगृह नागा १०४४.१३ १००.०० 
वसतीगृह बांधणे 
MAPA आश्रमशाळा चणकापुर ता. कळवण येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे 
३६ १०९८.२५ ९०.०० 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा राणीपुर येथे शाळेय इमारतीचे बांधकाम 
री & 
२७ ।करणे ता. नवापुर जि. नंदुरबार म व ae 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मलगाव ता. शहादा येथे शालेय 
३८ स्वार नंदुरबार ९३४.९४ ५०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा दहेल ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे 
38 992 &.00 ५०.०० 


शाळेय इमारतीचे बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 3 lie 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मलगांव येथे मुलींचे आश्रमशाळा 
४० बांदा Bett नंदुरबार ११२०.९८ ५०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार 
MAPA आदिवासी आश्रमशाळा देवमोगरा येथे मुलींचे वसतीगृहाचे 
के कशा नंदुरबार १३८४.६५ ५०.०० 
बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार 
AMADA आदिवासी आश्रमशाळा गणोर ता. शहादा जि. नंदुरबार येथे 
मुलींचे ठं षु & 
४२ | ache वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 3 1133 व 
Bs शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा वाघाळे ता. शहादा जि. नंदुरबार येथे ता वी 
मुलींचे १ oO ‘ 0,00 
मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे | ] 
MAPA आदिवासी आश्रमशाळा रोषमाळ येथे मुलींचे वसतीगृहाचे 
Fi ‘ षु & 
४४ बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार es 113 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा काकरदा येथे मुलींचे वसतीगृहाचे 
४५ ।_. | ११९१.०० ५०.०० 
बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार 
हि MAPA आदिवासी आश्रमशाळा कुभारखान येथे मुलींचे वसतीगृहाचे aan ह 
. . .00 0,00 
बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ह 
MAPS आदिवासी आश्रमशाळा अमोनी येथे मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम 
3 & & 
४७ | करणे ता. तळोदा जि. नंदुरबार डे न 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा दहेल येथे मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम 
o¢ 9 ११८०.०० ५०.०० 
करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
ठर शासकोय आश्रमशाळा टिटवे ता. दिडोरी जि. नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह eee र 
‘ oO व 0,00 
इमारत बांधकाम करणे | ी 
: भिलमाळ ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथील शासकीय आदिवासी 
° | आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे ल क 
मवेशी ता. संगमनेर जि. अहमदनगर येथील शासकोय आदिवासी 
५१ an कपात Bee) 8४४.९२ ९०.०० 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
कनाशी ता. कळवण जि. नाशिक येथील शासकोय आदिवासी आश्रमझाळेचे 
भर कपात तकर ४२१.४७ ९०.०० 
आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
कोठली ता. नंदुरबार जि. नंदुरबार येथील शासकोय आदिवासी 
$3 202 199 ७०.०० 


आश्रमशाळेचे Beal शाळेत रुपांतरीत करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
[Fae Q 3 i, oe | 
तोरणमाळ ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथील शासकोय आदिवासी 
48 saa २००.८६ ९०.०० 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
लालमाती ता रावेर जि. जळगाव येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे 
षु & रुपांतरीत 
1५ | आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे व रन क्त 
रोहड ता. साक्री जि. धुळे येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श 
4& रुपांतरीत करणे ४४९.७४ १००.०० 
शाळेत रुपांतरीत करणे 
खडको ता. नंदुरबार जि. नंदुरबार येथील शासकीय आदिवासी 
५७ am en 300,42 ९०.०० 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
तालंबा ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथील शासकोय आदिवासी 
षु रुपांतरीत 
४1८ | आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे ह. ee 
५९ | मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह रोहोड ता. साक्री जि. धुळे ३९४.७० ८०.०० 
go | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह तालंबा ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ३३०.५७ ६०.०० 
६१ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह धडगाव ता. धडगाव जि. नंदुरबार ३२६.४७ ८०.०० 
६२ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह भगदरी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ३४९.१९ ८०.०० 
६३ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह तोरणमाळ ता. धडगाव जि. नंदुरबार ३४९.१९ ८०.०० 
६४ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह मवेशी ता. अकोले जि. अहमदनगर ३४९.५५ ८०.०० 
६५ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह डोगर कठोरा ता. यावल जि. जळगाव 323.48 ८०.०० 
६६ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह हरसुल ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक ३४९.५५ ८०.०० 
असरबारी ता. पेठ जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा 
६७ £ ी ८ ८९.०० ५०.०० 
संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे 
देवरगाव ता. नाशिक जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा 
६८ र्‍ र्‍ ८ ८९.०० ५०.०० 
संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे 
देवरगाव ता. नाशिक जि. नाशिक येथे मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम 
६९ करणे १०१७.८२ ५०.०० 
करणे 
निगडोळ ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा 
७० ८ ८९.०० ५०.०० 


संकुलात MSA इमारत बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
1 १_| २ ३ i, oe | 
बोरीपाडा ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा 
७१ | संकुलात मुलींच्या वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे १०१७.८२ ५०.०० 
ठाणापाडा ता. त्र्यंबकेश्वर जि. नाशिक येथे मुलींच्या वसतीगृह इमारतीचे 
७२ बांधकाम करणे १०१७.८२ ५०.०० 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा काळुस्ते येथे मुलांचे वसतीगृह व शालेय 
७३ | मॉडेल स्कुलचे बांधकाम करणे ता. इगतपुरी जि. नाशिक TAS oes 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा माणी ता. सुरगाणा जि. नाशिक येथील 
७४ | आश्रमशाळा आवारात नविन शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे र eee 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा तेलखेडी येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम 
७५ | करणे ar. धडगाव जि. नंदुरबार ही य 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रोषमाळ येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम 
७६ ।करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार त य 
MAHA आदिवासी आश्रमशाळा THIS येथे मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे 
७७ बांधकाम करणे ता. धडगाव जि. नंदुरबार गक Br 
रोषमाळ ता. धडगाव जि. नंदुरबार येथे एकलव्य निवासी आश्रमशाळा 
७८ संकुलामध्ये मुलींचे वसतीगृह इमारतींचे बांधकाम करणे ग हबर 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कुंभारखान येथे मुलांचे वसतीगृह 
७९ बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार Ae AO ney 
MAPS आदिवासी आश्रमशाळा भांगरापाणी येथे मुलांचे वसतीगृह 
८० | इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार ० eae 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा अमोनी ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे 
८१ | झालेय इमारतीचे बांधकाम करणे en तोरे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा शिर्व ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे 
८२ १२२०.७२ ५०.०० 


मुलांचे वसतीगृहासह शाळेय इमारतीचे मॉडेल स्कुल इमारतीचे बांधकाम 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 3 i, oo | 
करणे 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हातधुई ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे 
८३ | मुलांचे वसतीगृहासह शाळेय इमारतीचे मॉडेल स्कुल इमारतीचे बांधकाम १२२०.७२ ५०.०० 
करणे 
शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा तलाई मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे 
F षु 
८४ | बांधकाम करणे ता. जळगाव जि. जळगाव 4 a 
MAPA आदिवासी आश्रमशाळा मालोद ता. यावल जि. जळगाव येथे 
८५ : 24.00 ५०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे (उर्वरीत काम) 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा भादवड येथे शालेय इमारतीचे बांधकाम 
८६ ।ता. नवापुर जि. नंदुरबार echo ee 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा लोय येथे मुलांचे वसतीगृहासह शालेय 
CO | इमारतीचे मॉडेल स्कुल इमारतीचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. नंदुरबार | १४८४-३४ Hone 
शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा सुलतानपूर झालेय इमारतीचे बांधकाम 
CC ।करणेता. शहादा जि. नंदुरबार करत se 
८८ | एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,नाशिक ७७३९९.५१| ६०८७.०१ 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे 
ean शासकीय आश्रमशाळा, सुर्यमाळ ता. वाडा जि. पालघर ९७५.११ २७.६६ 
२ | शासकोय आश्रमशाळा मेंढवण ,ता. जि. पालघर १२९८.८८ ६०.०० 
शासकोय आश्रमशाळा HOA ,ता. वाडा जि. पालघर (शालेय व मुलीचे 
३ वसतीगृह १४८९.४० ४०.०० 
वसतीगृह इमारत) 
शासकोय आश्रमशाळा तवा येथे आदिवासी मुलींचे वसतिगृहाचे बांधकाम 
४ | करणे. ता. डहाणू जि. पालघर. 4838. BP’ 
५ | शासकीय आश्रमशाळा, आमगाव ता. वाडा जि. पालघर १४८९.४३ ५०.०० 
MAPS आश्रमशाळा पिसे Gea मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता.भिवंडी जी. 
द ११८६.०० ३०.०० 


ठाणे 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 ३ li, eee 
शासकोय आश्रमशाळा पेंढारघोळ मुलींचे वसतिगृह बांधणे ता. शहापूर जी. 
9 9943.99 २१.०० 
ठाणे 
८ । शासकीय आश्रमशाळा, गारगाव ता. वाडा जि. पालघर ५३७.१३ २५.०० 
९ । शासकोय आश्रमशाळा, टाकोपठार ता. शहापूर जि. ठाणे ६६६.७५ ३५.०० 
शासकोय आश्रमशाळा सुसरवाडी ता. शहापूर जि. ठाणे येथे मुलींचे 
षि ० वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे ळत दर कीत 
शासकीय आश्रमशाळा पाथरज ता. कर्जत जि. रायगड येथे शालेय इमारत 
७ १ | बांधकाम करणे ११३४.२७ ४०.०० 
शासकीय आश्रमशाळा पीगळज ता. कर्जत जि. रायगड येथे मुलींचे 
१२ । वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे डकर nee 
गोंदे ता. मोखाडा जि. पालघर येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेचे 
१३ | आदर्श आश्रमशाळेत रुपांतरीत करणे ५७१.२७ ue 
a शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा कलमदेवी ता.डहाणू जि. पालघर येथे sia poet Be 
शालेय इमारतीचे बांधकाम करणे न न 
१४ एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे १५४६३.१९ ४६८.६७ 
१०२ अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक ९२८६२.७०॥ ६५५५.६८ 
सार्व.बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 
कार्यकारी अभियंता सा. बां. (आदिवासी) विभाग, अमरावती 
शि शा.आश्रमश्ाळा खारी ता.धारणी जि.अमरावती येथील मुलींचे वसतीगृह बह क त 
बांधकाम करणे 
ORCI ता.उमरखेड जि.यवतमाळ येथील शासकीय आदिवासी 
२ ज्ञा सपत करीं ४३९.८४ 400,00 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
कोथळी ता.बारशी टाकळी जि.अकोला येथील शासकीय आदिवासी 
: आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे त nue 
MCAS ता.कळमनूरी जि.नांदेड येथील शासकोय आदिवासी 
४ ३८७.३३ १००.०० 


आश्रमशाळेचे Areal शाळेत रूपांतरीत करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकोय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 3 i, | 
दुधड ता.हिमायतनगर जि.नांदेड येथील शासकीय आदिवासी आश्रमझाळेचे 
दु दाग तकर ४१५.४१ १००.०० 
आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
CAA ता.धारणी जि.अमरावती येथील शासकोय आदिवासी आश्रमशाळेचे 
& —— ४८४.१६ १००.०० 
आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
बोटोणी ता.मारेगाव जि.यवतमाळ येथील शासकोय आदिवासी 
9 भा रूपांतरीत करणे ३८७.०२ १००.,०० 
श्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रूपांतरीत करणे 
८ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह टेंबळी व सुसद्रा ता.धारणी जि.अमरावती ३२१.८८ १००.०० 
९ सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह टेब्रुसोडा ता.चिखळदरा जि.अमरावती ३०२.२८ १००.०० 
१० | ० | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह किनवट ता.किनवट जि.नांदेड ३४९.५४ १००.०० 
हि. १ | सेमी मध्यवर्ती स्वंयपाक गृह सारखणी ता.किनवट जि.नांदेड ३४९.१७ १२०.०० 
| 99 १ | एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती ५१२४.६६ ११२०.०० 
कार्यकारी अभियंता सा. बां. (आदिवासी) विभाग, चंद्रपुर 
सिरोंचा जि. गडचिरोली येथील शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलांचे 
षि री ११०४.०० ८०.०० 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 
ढु सिरोंचा जि. गडचिरोली येथील शासकीय आश्रमशाळे करीता मुलींचे मत sense 
वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 
शासकीय आश्रमशाळा जारावंडी ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली मुलांचे 
3 : १०८६.०० 34.00 
वसतिगृह SARA बांधकाम करणे. 
४ | शासकीय आश्रमशाळा हाळेवारा ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली मुलांचे क व 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. 
ह शासकीय आश्रमशाळा हालेवारा ता. एटापल्ली जि. गडचिरोली येथे शाळेय sete ve 
i इमारत (पहीला व दुसरा) मजला बांधकाम करणे. न न 
बेलदा ता रामटेक जि नागपुर येथील शासकोय आदिवासी आश्रमशाळेचे 
& Zest 430.90 ८०.०० 
आदर्श झाळेत रुपांतरीत करणे 
बोरगाव बाजार ता देवरी जि गोदिया येथील शासकोय आदिवासी 
9 ५८५.६५ ८०.०० 


आश्रमशाळेचे Beal शाळेत रुपांतरीत करणे 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि.२५.११.२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन 
मान्यता । निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला 
निधी 
| a | 2 3 1 ४| 
कसनसुर ता एटापल्ली जि गडचिरोली येथील शासकीय आदिवासी 
८ डली 404.38 984.38 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
९ ।झिंगानुर तासिरोंचा जि गडचिरोली येथील शासकीय आदिवासी ४९९.७१ ३४.३२ 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे 
९ एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, चंद्रपुर ६८८९.०६ ७२४.३२ 
२० ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर सार्व.बांधकाम (आदिवासी) मंडळ १२०१३.७२। १८४४.३२ 
ARR एकुण ४२२५ ११०९ ओ-बो १०४८७६.४२ |  ८४००.०० 
FATTESING /९ न 
VASAVE § बण 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


